सामान्य प्रशासन विभागातर्फे अधिसूचित 
लिपिक-टंकलेखक पदाचे सेवाप्रवेश नियम व 
सेवाशर्ती इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील कनिष्ठ 
लिपिक संवर्गास लागू करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र)८भाग(क-/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ डिसेंबर.२०२२ , 


वाचा:- १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक आरटीआर, 
२०१४/प्र.क्र.३५५/१२, दि.६/६/२०१७. 
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक आस्थाप्र-२०१७/प्र.क्र.८/ 
आस्थापना-२, दि.१४/१/२०२१ व दि.२२/३/२०२२. 
३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.८ 
(भाग-क)/आस्थापना-२, दि.१४/१२/२०२२. 
(४शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क., दि.२७/४/२०२२. 


शुध्दीपत्रक- 

संदर्भ क्र.१ दि.६/६/२०१७ अन्वये अधिसूचित लिपिक-टंकलेखक पदाचे सेवाप्रवेश नियम या 
विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक संवर्गास समकक्ष असल्याचे संदर्भ क्र.३ 
दि.१४/१२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले आहे. तथापि, या विभागाच्या क्षेत्रीय 
कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक संवर्गात पदोन्नतीसाठी निम्नसंवर्गात पद उपलब्ध नसल्याने कनिष्ठ 


लिपिक संवर्गाचे सेवाभरती प्रमाण १००% नामनिर्देशन (सरळसेवा) राहिल असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२२१२३०१२२८२१९१३४ असा आहे, हे शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS TARACHAND ६ 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc Av A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आस्थाप्र-२०२१/प्र.क्र.८(भाग-क)/आस्थापना-२ 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग (सर्व) 
. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग (सवी 

९. 


सर्व सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग. 


१०.सर्व सह / उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


११.निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


